महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन Beara क्र. सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल-३. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २६ जून २०१९. 


विषय :- मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. 
पीडब्ल्यूसी कंपनीस मार्च-२०१९ ते एप्रिळ-२०१९ या दोन महिन्यांच्या 
कालावधीकरिता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीसीटी-३६१६/ प्र.क्र.9६/ भाग-४/ पोल-३, 
दिनांक २५.०६.२०१९. 


शुध्दिपत्र. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीसीटी-३६१६/ प्र.क्र.७६/ भाग-४/ पोल-३, दिनांक 
२५ जून २०१९, यामधील “शासन निर्णय” या शीर्षकाखालील परिच्छेद २ मधील “२०१८- 
२०१९” या मजकुराऐवजी “२०१९-२०२०” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 
२. हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०४१६४११९४३२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL 


BORSE cone 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


=O 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा. मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN AD 


tof 
4 


o~ 


£58) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) मे. प्राईसवॉटर हाऊस HAF लि., 242, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), 
मुंबई-४०००२८. 

१० कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

99) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड फाईल (पोल-३). 


&. 


